महाराष्ट्र कारागृह विभागातील हवालदार 
या पदाची वेतनश्रेणी महाराष्ट्र पोलीस 
दलातील हवालदार यांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे 


सुधारीत करण्याबाबत "शुध्दीपत्रक" 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलई-१११७/११७३/प्र.क्र.२९०/भाग-१/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा:- 
गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक जे एल ई-१११७/११७३/प्र.क्र.२९०/भाग-१/तुरुंग-१, 
दिनांक २५ मे, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक- 

१. संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमूद "सुधारीत दराप्रमाणे येणारा खर्च 
हा मागणी क्रमांक बी-५,मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग अंतर्गत खालील उपलेखाशिर्षाखाली टाकण्यात 
येऊन सन २०१७-२०१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा" या ऐवजी "सुधारीत दराप्रमाणे 
येणारा खर्च हा मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग अंतर्गत खालील उपलेखाशिर्षाखाली 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा" असे वाचावे. 


१) ००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह महानिरीक्षणालळय (२०५६ ००२६) दत्तमत 
(०१) वेतन, 

२) (००) ००१ तुरूंग (००) (०१) मध्यवर्ती तुरूंग (२०५६ ००३५) दत्तमत (०१) वेतन, 

3) (00) ०0१ तुरूंग (००) (०२) जिल्हा तुरूंग (२०५६ ००४४) दत्तमत (09) वेतन, 

४) (00) 009 तुरूंग (००) (03) इतर तुरूंग (२०५६ 0043) दत्तमत (०१) वेतन 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१५५३३७८७२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ता 
5१५५११ 67:00: 


p 
029adc135025943cb93cc90de6ceb564 
hengil © os 


Date: 2018.10.16 15:59:08 +05'30' 


(स. ग. ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलई-१११७/११७३/प्र.क्र.२९०/भाग-१/तुरुंग-१ 


AD 


मा.राज्यमंत्री (गृह-शाहरे) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

८) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

९) महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१०) पोलीस महासंचालक,कारागृह, महाराष्ट्र राज्य. 

११)अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
१२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग,भायखळा, मुंबई 

१३) विशेष पोळीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
१४) कारागृह उपमहानिरीक्षक,नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 

१५) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 

१६) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,पुणे.६ 

१७) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१८)अधीक्षक,खुले जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१९) प्राचार्य,किशोर सुधारालय,नाशिक 

२०)अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 

२१) संपर्क अधिकारी,स्वतंत्रपूर खूली वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 

22) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
२३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

२५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२६) उपकोषागार अधिकारी (सर्व) 

२७) गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२८) निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


AN 


tof 


ल 
ae 


an 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


